प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022-23 
अंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता तसेच जुन्या 
कामांची स्थगिती उठविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.८४८/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मध्ये खाळील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 
अखत्यारीतील रिसॉर्टची दर्जोन्नती , नवीन आकर्षण तयार करणे इत्यादी प्रयोजनासाठी रुपये ८४०६.४४ 
लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
(५०% च्या मर्यादेत) एकूण रुपये ४४५८.२२ लक्ष (अक्षरी रुपये चार हजार चारशे अल्ठावन्न पूर्णाक बावीस 
लक्ष फक्त) एवढा निधी सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्यास 
याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अ) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या खाली नमुद जल पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी दर्जोन्नती व 
नवीन आकर्षण तयार करणे 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय मान्यता वितरीत निधी 
Le} 2 3 1 ae 
म.प.वि.म. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ 
P| स्कूबा डायव्हिंग अन्ड अँक्वेटिक क र 
SCA (ISDA), तारकर्ली जि. न न 
सिंधुदुर्ग. 
जल पर्यटन प्रशिक्षण केद्र व बोट 
र क्लब, गणपतीपुळे, जि. रत्नागिरी. cai pation 
3 नाशिक बोट क्लब, नाशिक. ४९५.०० २४७.५० 
एकूण (अ) १४८५.०० ७४२.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


ब) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या खाली नमुद रिसॉर्टची श्रेणीवाढ करणे 


(रुपये लक्षात) 
अक्र. | OM मंजूर निधी वितरीत निधी 
|. a | 2 3 ie 2s 
एलिफंटा चालुक्य उपहारगृह, जि. 
Ee ee 989.40 ९८.७५ 
रायगड 
२ गणपतीपुळे, बांबू कॉटेज, जि. रत्नागिरी ९७१.६१ ४८५.८१ 
३ वेळणेश्वर पर्यटक निवास, जि. रत्नागिरी ७५.१३ ३७.५७ 
कुणकेश्वर पर्यटक निवास, जि. सिंधुदुर्ग १२२.०७ ६१.०४ 
भंडारदरा पर्यटक निवास, जि. 
प a ४५६.४३ २२८.२२ 
अहमदनगर 
६ शिर्डी पर्यटक निवास, जि. अहमदनगर १८६.४६ ९३.२३ 
9 दाजीपूर पर्यटक निवास, जि. कोल्हापूर ४८७.६६ २४३.८३ 
ह कार्ला पर्यटक निवास, जि. पुणे ४९९ .७५ २४९.८८ 
९ फर्दापूर पर्यटक निवास, जि. औरंगाबाद २६६.९१ 933.¥§ 
। क. अजिठा टी पॉईंट, फर्दापूर पर्यटक गना त 
निवास, जि. औरंगाबाद । न 
।__११___| अजिठा व्ह्यू पॉईंट, जि. औरंगाबाद ६6.९२ १८४.४१ 
१२ कलाग्राम, जि. औरंगाबाद १९१.२५ ९५.६३ 
i ग्रीन व्हेंळी चिखलदरा पर्यटक निवास, काशात र 
जि. अमरावती । न 
१४ पर्यटक निवास, नागपूर ४९७.८१ २४८.९१ 
१५ पर्यटक निवास, सिल्लारी, जि. नागपूर ३४१.४० १७०.७० 
एकूण (ब) ६१५८.३१ ३०७९.१६ 
क) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत उभारावयाचे तंबू निवास 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे मंजूर निधी वितरीत निधी 
[> are | 2 3 1 | 
बिला पर्यटक निवास, कार्ला परिसर ३२७.८५ १६३.९३ 
२ पर्यटक निवास, तारकर्ली परिसर १७३.५१ ८६.9६ 
; PHA डायविंग सेटर, तारकर्ली mere er 
परिसर न न 
एकूण (क) ६१३.१३ ३०६.५७ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /92 /प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


ड) स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे भगुर जि. नाशिक येथील स्मारकाच्या परिसरात पर्यटन 
विकास कामे करणे 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे मंजूर निधी वितरीत निधी 
ee | 2 3 fF BY 
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर 
पि सावरकर यांचे भगुर जि. नाशिक peas aoe 
येथील स्मारकाच्या परिसरात पर्यटन 
विकास कामे करणे 
एकूण (ड) १००.,०० ५०.०० 


इ) हुतात्मा राजगुरू यांच्या राजगुरूनगर , ता.खेड, जि पुणे येथील स्मारकाच्या परिसरात पर्यटन विकास 
कामे करणे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे मंजूर निधी वितरीत निधी 
॥ २ ३ a se 
हुतात्मा राजगुरू यांचे राजगुरूनगर 
षि ता. खेड , जि पुणे येथील re a 
स्मारकाच्या परिसरात पर्यटन 
विकास कामे करणे 
एकूण (ड) ५०.०० २५.०० 
एकूण (अते इ) ८४०६.४४ ४२०३.२२ 
2. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2029-22 अंतर्गत झासन निर्णय दि.३० ATA, 2022 व 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय दि. २८ जून, २०२२ अन्वये कामास 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्यात आला होता. 
तथापि, शासन पत्र दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ अन्वये राज्यस्तरीय योजनेंअतर्गत दि.०१ एप्रिल, 
२०२१ पासून मंजूर केलेल्या ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, कार्यादेश दिलेले 
नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अज्ञा कामांबाबत पुढील आदेश होईपर्यंत 
कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /१२/प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


क) सदर शासन निर्णयातील खाली नमूद एकूण ०१ ते ०९ कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे:- 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र माचे नाव मंजूर निधी । वितरीत निधी | शासन निर्णय दिनांक. 
(लक्ष) (लक्ष) 
ear 2 3 8 4 
शि अजिठा अभ्यागत केंद्र | ४९५.०० १४८.५० | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
पुनर्जीवनाचे काम. प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
दि.३०/०३/२०२२ 
2 |e अभ्यागत we! ४९०.०० 989.00 | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
पुनर्जीवनाचे काम. प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
दि.३०/०३/२०२२ 
३ | टिपेश्वर, जि.यवतमाळ येथे| ४९९.५९ १४९.९० | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
अतिरिक्‍त पर्यटन सुविधा प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
तयार करणे (टप्पा 3) दि.३०/०३/२०२२ 
४ । कन्वेशान सेंटर अंतर्गत | ४०५.०० १२१.५० | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
सजावट, वाहनतळ व इतर प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
अनुषंगीक कामे दि.३०/०३/२०२२ 
५ | धामापूर, ता.मालवण, | १४३.९८ ४३.१९ | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
जि.सिंधुदुर्ग येथील पर्यटक प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
निवासाचे श्रेणीवाढकरणे दि.३०/०३/२०२२ 
६ | तारकर्ली, ता.मालवण, | २३०.६१ ६९.१८ | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
जि.सिंधुदुर्ग येथील पर्यटक प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
निवासाचेश्रेणीवाढ करणे दि.३०/०३/२०२२ 
७ ।॥$5७॥ तारकर्ली, ता.मालवण, | ३६१.४१ १०८.४० | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
जि.सिंधुदुर्ग येथील पर्यटक प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
निवासाचेश्रेणीवाढ करणे दि.३०/०३/२०२२ 
८ | विजयदुर्ग, ता.देवगड, | १२६.४० ३७.९२ | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
जि.सिंधुदुर्ग येथील पर्यटक प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
निवासाचे श्रेणीवाढ करणे. दि.३०/०३/२०२२ 
९ ।म.प.वि. महामंडळाच्या | ४९९.८५ १५०.०० | क्र.टिडीएस२०२२/०३/ 
डेक्कनओडिसी et चे प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
पुनर्जीवन करणे दि.३०/०३/२०२२ 
एकूण | ३२५१.८४ ९७५.५९ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /92 /प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


ख) खाली नमुद तक्‍त्यामधील कामांवरील स्थगिती उठविण्यात येत असून या कामांसाठी स्तंभ ४ 


मध्ये दर्विल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी | वितरीत निधी | शासन निर्णय दिनांक 
(लक्ष) (लक्ष) 

शिकाशा २ 3 8 4 

| औरंगाबाद -अजिठा या १५२.४९ ४६.०० | क्र.टिडीएस२०२२/०६/ 
राज्य महामार्ग वर प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
दिशादर्डशाक व माहिती दि.२८/०६/२०२२ 
फलक उभारणे. 

२ वेरूळ पर्यटक निवास, २९५.८८ ८९.०० | क्र.टिडीएस२०२२/०६/ 
जि. औरंगाबाद येथे प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
पर्यटन मुलभूत सुविधा दि.२८/०६/२०२२ 
स्थापन करणे. 

३ कलाग्राम, जि. नाशिक ४००.०४ १२०.०० | क्र.टिडीएस२०२२/०६/ 
येथे पर्यटन मुलभूत प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
सुविधा स्थापन करणे दि.२८/०६/२०२२ 

एकूण ८४८.४१ २५५.०० 
४. अटीव शर्ती :- 
१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


(2 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दि. ४ नोव्हेंबर, २०१० मधील अटी व 


शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण निधी 


व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 


ey 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 


यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय 
संचालक,म.प.वि.म यांची राहील व जादा खर्च प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 


जाणार नाही. 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च दिनांक ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे फलक 
लावण्यात यावेत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/१२/प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७ अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या 
संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ 
फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/ 
२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी 
तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा- 
या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पर्यटन संचालनालयास व 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांनी काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. 
मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास 
संबंधित कामास वितरित केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या 
अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 


परिशिष्ट २ (ब) मध्ये पर्यटन निवासांचा श्रेणीवाढीचा दर्जा निश्चित करण्यात यावा. (उदा. १ 
star to 3 star) 


93) व्यवस्थापकीय संचालक, म.प.वि.म यांनी झालेल्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत कॉलेग ऑफ 
इंजिनिअरिंग पुणे, व्ही.एन.आय.टी., नागपूर, आय.आय.टी., मुंबई, व्ही.जे. टी.आय., मुंबई 
यासारख्या नामांकित संस्थांकडून कामांची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्यांच्या अहवालाच्या 
आधारे देयके अदा करण्यात यावीत.. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे 
प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित 
अहवाल (छायाचित्रांसह)पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम सुरु 
असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 

4 वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन 2022-23 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे 
(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 

पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /92 /प्र.क्र.८४८/पर्यटन 


ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) 
सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता मुख्य लेखा अधिकारी, 
पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी' व सह संचालक, 
पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई, येथे देयके सादर करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

& प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त सदर शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व 
अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०५१८०६३५४५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANJAY ९॥॥॥०९०.-- ५000 
JADHAV मणा 


(संजय जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. (यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रक अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

८. निवड नस्ती, कार्यासन पर्यटन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


